राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण होळी / मेंढी गट वाटप 
तसेच १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे 
कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे या 
योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना गट 
खरेदी / पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 
कालावधी निश्वीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- राज्ययो-२०२२/प्र.क्र.९४/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जून, २०२२. 


वाचा: १.कृषि, Maen, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
राज्ययो-२०१२/ प्र.क्र.१६२/ पदुम-४, दि. १४.०२.२०१३ 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
पविआ- 9020/ प्र.क्र. ११०/ पदुम-३, दि. २५.०५.२०२१ 


प्रस्तावना: 

वाचा क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत 
अनुक्रमे १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पायाभूत 
सुविधा पुरविणे आणि १० शेळया / मेंढया + १ बोकड / नर मेंढा वाटपाच्या योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून, या दोनही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत. 
२. उपरोक्त दोनही योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांस प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा 
उभारण्यासाठी तसेच शेळी / मेंढी गटाची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यासाठी कालावधी विहीत करण्यात 
आलेला नसल्यामुळे सदर कालावधी विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

३. वर नमुद वस्तुस्थिती विचारात घेता खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

() राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कुट पालन 
व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन 
उपायुक्त यांच्याकडून लाभार्थ्यांची निवड झाल्याबाबत पत्राव्दारे कळविल्याच्या दिनांकापासून तीन 
महिने कालावधीत १०० टक्के पायाभूत सुविधा उभारणे बंधनकारक राहील, असे न केल्यास जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी संबंधितास ३० दिवसांची अंतिम मुदत द्यावी आणि याही कालावधीत 
संबंधितांनी पायाभूत सुविधांची उभारणी न केल्यास संबंधितांना या योजनेत लाभ घ्यावयाचा नाही, 
असे गृहित धरुन प्रतिक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यांस लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. 

॥) सदर योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ पुर्वी लाभ मंजुर करण्यात आलेल्या ज्या लार्भार्थ्यांनी काही 
अपरिहार्य कारणास्तव अदयाप पायाभुत सुविधांची उभारणी केलेली नाही व अशा लाभार्थ्यांना 
अखर्चित निधी शिल्लक असल्यास अशा प्रकरणी शेवटची संधी म्हणून ३० दिवसांची अंतिम मुदत द्यावी 
आणि याही कालावधीत संबंधितांनी पायाभूत सुविधांची उभारणी न केल्यास संबंधितांना या योजनेत 


शासन निर्णय क्रमांकः राज्ययो-२०२२/प्र.क्र.९४/पदुम-४ 


लाभ घ्यावयाचा नाही, असे गृहित धरुन प्रतिक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यास लाभ देण्याची 
कार्यवाही करावी. 

(i) संबंधित लाभार्थी यांनी पायाभूत सुविधांची पुर्णपणे उभारणी केल्यानंतर तसे संबंधित पशुधन 
विकास अधिकार (विस्तार) यांना कळवावे. 

(iv) राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १० शोळया / मेंढया + १ बोकड / नर मेंढा वाटपाच्या 
योजनेअंतर्गत संबंधित जिल्हा wea उपायुक्‍त यांच्याकडून लाभार्थ्यांची निवड झाल्याबाबत 
पत्राव्दारे कळविल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधितांनी लाभार्थी स्वहिश्याची 
रक्‍कम / बँक Hoar उभारलेली रक्‍कम संबंधित जिल्हा wpa उपायुक्‍त कार्यालयाच्या बँक 
खात्यामध्ये जमा करावी, असे न केल्यास संबंधितांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा नाही, असे गृहित 
धरुन प्रतिक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यांस लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन निर्णय झासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२४१५०६१२५४०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO 
DOUODE र ;ANATHRAODOLODE 
( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, 
पुणे. 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त wpa. 
६. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त. 
सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
मा. मंत्री Ra व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2. महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
११. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (पदुम ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


